RNI No. MAHBIL/ 2009/31748 
Reg. No. MCS /174/ 2016 - 18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 
असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग 


वर्ष २, अंक ३४ ] 


गुरुवार, जून ३० , २०१६/ आषाढ ९, शके १९३८ 


[ पृष्ठे ६, किंमत : रुपये २६ . ०० 


असाधारण क्रमांक ४६ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या, ग्रामपंचायती, नगरपरिषदा, प्राथमिक शिक्षण आणि 
स्थानिक निधी लेखापरीक्षा अधिनियम यांखालील (भाग चार - ब मध्ये प्रसिद्ध करण्यात 

आलेले आदेश व अधिसूचना यांव्यतिरिक्त) आदेश व अधिसूचना . 


नगरविकास विभाग 
४था मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय , 
मुंबई ४०० ०३२, दिनांक ३० जून २०१६ 

अधिसूचना 


पि 


। 


महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम, १९६५ . 

क्रमांक जीईएन . २००८ /०२/ प्र. क्र . ३९२/ ०८ / नवि -१८ . - ज्याअर्थी, शासन उद्घोषणा, नगरविकास विभाग क्र . जीईएन. २००८ / ०२ / प्र. क्र . 
३९२ / ०८ / नवि -१८ , दिनांक २३ मार्च २०१६ नुसार प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या महाराष्ट्र शासन राजपत्र, २३ मार्च २०१६ अन्वये महाराष्ट्र 
नगरपरिषदा , नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम १९६५ (१९६५ चा महा . ४०) ( यात यापुढे ज्याचा उल्लेख “ उक्त अधिनियम ” असा 
करण्यात आला आहे.) याच्या कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) च्या तरतुदीनुसार , महाराष्ट्र शासनाने अकोला जिल्ह्यातील तेल्हारा या 
नगरपरिषदेची हद्दवाढ करण्याच्या दृष्टीने व ते क्षेत्र अनुसूची “ अ ” मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी अधिसूचना काढण्याच्या आपल्या प्रस्तावावर आक्षेप 
मागविले आहेत : 

आणि ज्याअर्थी उक्त उद्घोषणेस अनुलक्षून जिल्हाधिकारी, अकोला यांच्याकडे विहित कालावधीत कोणत्याही हरकती व सूचना प्राप्त 
झालेल्या नाहीत ; 

आणि ज्याअर्थी, भारताचे संविधानाच्या अनुच्छेद २४३- थ च्या खंड ( २) मध्ये नमूद केलेल्या बाबी विचारात घेऊन महाराष्ट्र शासनाला , 
यासोबत जोडलेल्या अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या क्षेत्राचा समावेश करून तेल्हारा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करणे इष्ट वाटते . 

त्याअर्थी आता, उक्त अधिनियमाचे कलम ६ चे पोट- कलम (१ ) मधील खंड ( क ) अन्वये प्रदान केलेल्या इतर सर्व अधिकारांचा वापर 
करून, महाराष्ट्र शासन , याद्वारे उक्तअधिनियमाच्या कलम ६ चे पोट - कलम (१) मधील खंड ( क ) मध्ये अनुसूची “ अ ” मध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
संपूर्ण क्षेत्राचा समावेश करून तेल्हारा नगरपरिषदेच्या सीमांमध्ये फेरफार करीत आहे . तेल्हारा नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा अनुसूची “ ब ” मध्ये 
विनिर्दिष्ट केल्याप्रमाणे असतील . 


भाग एक - अ ( म.उ.वि.) - ४६- १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ३०, २०१६ / आषाढ ९, शके १९३८ 


अनुसूची “ अ ” 
तेल्हारा ( जि . अकोला) नगरपरिषदेच्या हद्दीमध्ये समाविष्ट करावयाच्या स्थानिक क्षेत्राचे वर्णन 
उत्तर . - मौजे महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ३ ते ५५ 

मौजे नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ५ ते ५३, ६१ , ७६ 
मौजे तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक १० ते ३३ , ४८ ते ८१, १०४ 

मौजे तेल्हारा खुर्द शेत सर्व्हे क्रमांक ३१, ३२ , ४१ ते ६१, ६५ ते ६८ , ७० 
पूर्व. - मौजे महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ५६ ते ६७ 

मौजे नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ५४ ते ६०, ६२ ते ६५ 
मौजे तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ९, ३४ ते ४७ 

मौजे सात्काबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ८, १२ ते १८ , २७, २८ 
दक्षिण. - मौजे महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ७१ ते ७५, ७७, ७८ 

मौजे नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ६६ ते ६९ 
मौजे तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ८९ ते ९७ 

मौजे सात्काबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ४, ९ ते ११, १९ ते २६, २९ ते ४२, ४५ ते ५१, ५३ ते ५५ 
पश्चिम . - मौजे महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ७६ , ७९ ते १०१, 

मौजे नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ७० ते ७४ 
मौजे तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक १, ८३, ८६ ते ८८, ९८ ते १०३ 
मौजे तेल्हारा खुर्द शेत सर्व्हे क्रमांक २ ते ३० , ३३ ते ४०, ६२, ६३, ६४ , ६९ , ७१ ते ७३ 
मौजे सात्काबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ४३, ४४ 
मौजे सोनकेळ शेत सर्व्हे क्रमांक ७ 

अनुसूची “ ब ” 
अनुसूची “ अ ” मध्ये नमुद केलेले संपूर्ण स्थानिक क्षेत्र समाविष्ट केल्यानंतर तेल्हारा नगरपरिषदेच्या सुधारित सीमा . 
उत्तर . - तेल्हारा खुर्द शेत सर्व्हे क्रमांक ४२ चे पश्चिम उत्तर कोपऱ्यापासून सुरू करून पूर्वेकडे या शेताच्या हद्दीने शेत सर्व्हे क्रमांक ५१ चे 

उत्तर हद्दीने , शेत स क्रमांक ५२ चे पूर्व कोपऱ्यापर्यंत , तेथे रस्ता ओलांडून मौ . महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ३१ चे हद्दीने उत्तर 
कोपऱ्यापर्यंत तेथे उत्तरेकडून वळून महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ३२ व ३३, नुराबाद शेत सर्वे क्रमांक ४१ व ४२ चे पश्चिम उत्तर 
कोपऱ्यापर्यंत तेथे पूर्वेकडे वळून याच शेताच्या हद्दीने त्याचे पूर्व उत्तर कोपऱ्यापर्यंत नंतर उत्तरेकडे वळून नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक 
४३ च्या हद्दीने महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ४५ पर्यंत पुढे याच शेताच्या हद्दीने त्याचे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत नंतर पूर्वेकडे वळून 
महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ४८ , ४९, ५१ व नुराबाद शेत सर्वे क्रमांक ४५ व तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ६४ व ६३ पुढे 

नुराबाद ४६ पुन्हा तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ५८, ५७, ५० , ४८ , ४७, व ४६ चे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
पूर्व. - तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ४६ चे पूर्व हद्दीने दक्षिणेकडे पुढे शेत सर्व्हे क्रमांक ४५ व नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ५५ चे हद्दीने शेत 

सर्व्हे क्रमांक ५६ पर्यंत तेथे पूर्वेकडे वळून त्याच हद्दीने शेताचे उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत तेथे दक्षिणेकडे वळून त्याच शेताच्या हद्दीने 
महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ६२ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे त्याच शेताच्या हद्दीने पश्चिमेकडे महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ६१, 
६० व तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ३७ महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ५९, ५८ ने पुढे नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ५७, ५९ चे दक्षिण 
पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुढे दक्षिणेकडे वळून त्याच गावचे शेत सर्व्हे क्रमांक ६२, ६३, ६५ चे हद्दीने पुढे महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक 

६७ चे हद्दीने पुढे सात्काबाद शेत सर्व्हे क्रमांक १५ , १६, १७, २७, २८ चे हद्दीने त्याचे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत . 
दक्षिण. - सात्काबाद शेत सर्व्हे क्रमांक २८ चे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापासून त्याच शेताच्या हद्दीने पश्चिमेकडे शेत सर्व्हे क्रमांक २९ पर्यंत पुढे 

दक्षिणेकडे वळून नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ६६ पर्यंत नंतर पश्चिमेकडे वळून त्याच हद्दीने सात्काबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ३०, ३१ चे 
हद्दीने महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ७१ चे हद्दीने सात्काबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ३७ पर्यंत पुढे त्याच शेताच्या हद्दीने नुराबाद शेत सर्वे 
क्रमांक ६७ पर्यंत नंतर दक्षिणेकडे वळून त्याच शेताच्या हद्दीने पश्चिमेकडे वळून महमदाबाद शेत सर्वे क्रमांक ७२ चे दक्षिण पश्चिम 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ३० , २०१६/ आषाढ ९, शके १९३८ 
कोपऱ्यापर्यंत पुढे पश्चिमेकडे हद्दीने त्याचे दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत तेथून तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ९२ चे दक्षिण पश्चिम 
कोपऱ्यापर्यंत पुढे त्याच हद्दीने तेल्हारा बुद्रुकचे शेत सर्हेक्रमांक ९३ व ९५ चे दक्षिण हद्दीनुसार पुढे दक्षिण पश्चिम तेल्हारा बुद्रुक शेत 
सर्व्हे क्रमांक ९७ च्या उत्तर पश्चिम वळून दक्षिण पूर्व शेत सर्व्हे क्रमांक ९६ कोपऱ्यापासून वळून त्याच हद्दीने उत्तर पश्चिम 
कोपऱ्यापर्यंत पुन्हा पूर्वेकडे वळून दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत पुन्हा पूर्वेकडे वळून दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत त्याच हद्दीने शेत 
सर्व्हे क्रमांक ९५ पासून महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ७४ पर्यंत त्याच दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापासून पश्चिमेकडे वळून पुढे उत्तरेस 

मांक ४२ चे हद्दीने नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ६९ च्या पश्चिम उत्तर कोपऱ्यापर्यंत पुढे पूर्वेकडे वळून 
महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ७८ च्या हद्दीने तेल्हारा खुर्द शेत सर्व्हे क्रमांक १२ च्या उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत नंतर महमदाबादच्या 
शेत सर्वे क्रमांक ७९ च्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापासून पश्चिमेकडून वळून महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ८० च्या हद्दीने दक्षिणेकडे वळून 
शेत सर्व्हे क्रमांक ८१ च्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत त्याच हद्दीने तेल्हारा खुर्द शेत सर्व्हे क्रमांक १३ च्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापासून 
पश्चिमेकडून वळून महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ८५ च्या दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत त्याच शेताच्या हद्दीने दक्षिणेकडून वळून 
महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ८६ व सात्काबाद ४३ दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत त्याच शेताच्या हद्दीने पश्चिमेकडे वळून महमदाबाद शेत 
सर्वे क्रमांक ८७ च्या उत्तर पूर्व कोपऱ्यापर्यंत पुढे त्याच शेताच्या हद्दीने दक्षिणेकडे वळून दक्षिण पूर्व कोपऱ्यापर्यंत व पश्चिमेकडे 

वळून दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 
पश्चिम. - महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ८७, दक्षिण पश्चिम कोपऱ्यापासून सुरू करून उत्तरेकडेहद्दीने महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ८८ , ८९ , 

९० पुढे तेल्हारा बुद्रुक शेत सर्व्हे क्रमांक ९८ , ९९ चे पश्चिम उत्तर कोपऱ्यापर्यंत पुढे पूर्वेकडे वळून त्याचेहद्दीने शेत सर्व्हे क्रमांक १०० 
चे हद्दीने महमदाबाद शेत सर्वे क्रमांक ९१ चे हद्दीने नुराबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ७३ पर्यंत पुढे उत्तरेकडे वळून त्याचे हद्दीने पुढे 
महमदाबाद शेत सर्व्हे क्रमांक ९२, ९३ नंतर तेल्हारा खुर्द शेत सर्व्हे क्रमांक २५ , २६, ३६, ३७, ३९, ४० चे हद्दीने त्याचे उत्तर पश्चिम 
कोपऱ्यापर्यंत पुढे शेत सर्व्हे क्रमांक ४१, ४२ चे हद्दीने शेत सर्व्हे क्रमांक ४२ चे उत्तर पश्चिम कोपऱ्यापर्यंत . 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


अनिष परशुरामे , 
शासनाचे उप सचिव . 


भाग एक - अ ( म. उ.वि . ) - ४६- २ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग, जून ३० , २०१६ / आषाढ ९, शके १९३८ 


URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT 
4th Floor , Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk , 
Mantralaya , Mumbai 400 032 , dated the 30th June 2016 . 

NOTIFICATION 
MAHARASHTRA MUNICIPAL COUNCILS , NAGAR PANCHAYATS AND INDUSTRIAL TOWNSHIP ACT, 1965 . 

No. GEN . 2008 /02 /C . R . 392 /UD - 18 . — Whereas, by the Government Proclamation No. GEN . 
2008/ 02 /C . R . 392 /UD18 , dated the 23rd March 2016 published in the Maharashtra Government 
Gazette central Sub - Division , Part - 1 ( A ), dated the 23rd March 2016 , the Government of 
Maharashtra had announced its intention to issue a notification in exercise of the powers conferred 
by clause ( a ) of sub - section ( 1 ) of section 6 of the said Act, with a view to alter the limits of the 
Municipal area of the Telhara Municipal Council, District Akola , by including therein the area 
specified in the Schedule ‘ A ’ to the said Proclamation ; 

And whereas, no objections and suggestions pursuant to the said proclamation within the 
period mentioned therein have been received by the Government ; 

And whereas, having regard to the factors mentioned in clause (2 ) of article 243 - Q of the 
Constitution of India , the Government of Maharashtra considers it expedient to alter the limits 
of the Telhara Municipal Council, District Akola , by including therein the areas specified in 
Schedule ‘ A ’ appended hereto ; 

Now , therefore in exercise of the powers conferred by clause ( a ) sub - section ( 1) of section 6 
of the said Act, and of all other powers enabling it in that behalf, and after considering the 
objections received pursuant to the said Proclamation , the Government of Maharashtra hereby 
alters the limits of the Telhara Municipal Council, District Akola , by including therein the area 
specified in Schedule ‘ A ’ appended hereto . The revised boundaries of the Telhara Municipal 
Council, District Akola after the inclusion of the total area specified in Schedule ‘ A ’ shall be such 
as specified in Schedule B appended hereto . 


Schedule “ A ” 
Description of the local area to be included in the limits of 

the Municipal area of the Telhara Municipal Council 
North : Mouza Mahmadabad Survey Number 3 to 55 , 

Mouza Nurabad Survey Number 5 to 53 & 61, 76 
Mouza Telhara Budruk Survey Number 10 to 33, 48 to 81 , 104 

Mouza Telhara Khurd Survey Number 31 , 32 , 41 to 61 , 65 to 68 , 70 
East : Mouza Mahmadabad Survey Number 56 to 67, 

Mouza Nurabad Survey Number 54 to 60 , 62 to 65 , 
Mouza Telhara Budruk Survey Number 9 , 34 to 47 , 

Mouza Satkabad Survey Number 8, 12 to18, 27 , 28 
South : Mouza Mahmadabad Survey Number 71 to 75 , 77 , 78 

Mouza Nurabad Survey Number 66 to 69 
Mouza Telhara Budruk Survey Number 89 to 97 

Mouza Satkabad Survey Number 4 , 9 to11 , 19 to 26 , 29 to 42, 45 to 51, 53, 54 , 55 
West : Mouza Mahmadabad Survey Number 76 , 79 to 101 

Mouza Nurabad Survey Number 70 to 74 
Mouza Telhara Budruk Survey Number 1, 83, 86 , 87 , 88 , 98 to 103 
Mouza Telhara Khurd Survey Number 2 to 30 , 33 to 40, 62, 63, 64 , 69 , 71, 72 , 73 
Mouza Satkabad Survey Number 43 , 44 , 
Mouza Sonkhed Survey Number 7 . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून ३० , २०१६ / आषाढ ९ , शके १९३८ 


Schedule “ B ” 
Description of revised boundaries of the Telhara Municipal Council 

after inclusion of the local areas specified in Schedule “ A ” 
Revised boundaries of the Municipal area of the Telhara Municipal Council after the inclusion 
of the local area specified in the Schedule “ A ” 
North : Beginning from the west -north corner of Mouza Telhara Khurd Survey Number 42 to 

the east by the boundary of the same Survey Number and boundary of Survey Number 
51. Upto the east corner of field Survey Number 52 then crossing the road going by the 
boundary of Mouza Mahmadabad field Survey Number 31 and turning to the north goes 
to the west -north corner of field Survey Number 32 and 33 of Mahmadabad and Survey 
Numbers 41 and 42 of Nurabad then turning to the east goes by the boundary of the 
same field to the east- north corner and then turning to north by the boundary of field 
Survey Number 43 Nurabad to the North -west corner of the same field and turning to 
the east by the boundary of the same field to the Survey Number 45 of Mahmadabad and 
then by the boundary of the same field to the south - east corner and then turning to the 
east goes by the boundary of Survey Number 48 , 49 and 51 of Mahmadabad and field 
Survey Number 45 of Nurabad and field Survey Numbers 64 , 63 ofMouza Telhara Budruk 

field Survey Number 46 after the north - east corner of field Survey Numbers 
58 , 57, 50 , 48 , 47 and 46 of Telhara Budruk . 
East : Beginning from east boundary Survey Number 46 of Telhara Budruk to the south by the 

boundary of field Survey Numbers 45 and Survey Number 55 of Nurabad upto the Survey 
Number 56 of the same field and these turning to the east, going by the boundary of 
same field upto the north - east corner of the same field and then turning to the south 
going by the boundary of same field upto the south -east corner of field Survey Number 
62 Mahmadabad , then going to the west by the boundary of the same field to Survey 
Numbers 61, 60 and Survey Number 37 of Mouza Telhara Budruk And Survey Number 
59 , 58 of Mahmadabad then after upto the south -west corner of field Survey Numbers 
57, 59 of Nurabad . Then turning to the south going by the boundary of field Survey 
Number 62, 63 and 65 of Nurabad to the field Survey Numbers 15 , 16 , 17 , 27 and 28 of 

Satkabad and by the boundary upto the south - east corner of the same field . 
South : Beginning from the south - east corner of field Survey Number 28 of Satkabad going by 

the boundary of the same field to the west upto the field Survey Number 29 and then 
turning to the south , going by the boundary of the same field upto the field Survey 
Number 66 of Nurabad then turning to the west by the boundary of the same field upto 
the field Survey Numbers 30 , 31 of Satkabad and by the boundary of the same field upto 
the field Survey Number 71 of Mouza Mahmadabad and by the boundary of same field 
upto the field Survey Number 37 of Satkabad and then by the boundary of the same field 
Survey Number 67 of Nurabad and then turning to the south by the boundary of the 
same field upto the south -east corner of field Survey Number 72 Mahmadabad , then to 
the west by the same boundary of the same field upto the south - east corner of the same 
field . Afterwards south -west corner of the Survey Number 92 of Mouza Telhara Budruk 
and going the sameboundary and south boundary of Survey Number 93 and 95 of Telhara 
Budruk and turning towards North West of Survey Number 97 of Mouza Telhara Budruk 
upto the south - east corner of Survey Number 96 . With continuing same boundary upto 
north -west corner and turning to east upto south west corner . And again turning to east 
upto south -west corner with the same direction from Survey Number 95 to Survey 
Number 74 of Mahmadabad . With south -west corner of same Survey Number Turning 
towards west and in the direction of the north boundary of Survey Number 42 of Satkabad 
and upto Survey Number 69 of Nurabad north -west corner . Afterwards turning towards 
east and start of boundary of Survey Number 78 ofMahmadabad upto North -West corner 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - अ - मध्य उप -विभाग , जून ३० , २०१६ / आषाढ ९, शके १९३८ 


of Survey Number 12 of Telhara Khurd . After that south - east corner of Survey Number 
79 of Mahmadabad and turning towards west along boundary of Survey Number 80 of 
Mahmadabad , turning towards south upto south -west corner of Survey Number 81 
continuing same boundary direction south -east corner of Survey Number 13 of Telhara 
Khurd Turning west direction upto the south - east corner of Survey Number 85 and 
turning towards south upto south -east corner of Survey Number 86 of Mahmadabad and 
Survey Number 43 of Satkabad . Afterwards turning towardswest from north - east corner 
of Survey Number 87 of Mahmadabad and turning towards south upto south - east corner 

and turning towards west upto south -west corner. 
West : Beginning from the south -west corner of field Survey Number 87 of Mahmadabad turning 

to the north of the boundary of the same field going to field Survey Numbers 88 , 89 , 90 
and then upto the west -north corner of field Survey Numbers 98 , 99 of Telhara Budruk 
and then turning to the east by the same boundary upto field Survey Number 100 and 
then by the boundary by Survey Number 91 of Mahmadabad upto the field Survey Number 
73 of Nurabad and then turning , going by the boundary of field Survey Numbers 92 , 93 of 
Mahmadabad and then field Survey Numbers 25 , 26 , 36 , 37 , 39 , 40 of Telhara Khurd , and 
then by going by the boundary of field Survey Number 40 upto the north -west corner of 
the same field and going by the boundary of field Survey Numbers 41, 42 upto the north 
west corner of field Survey Number 42 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


ANISH PARSHURAME , 
Deputy Secretary to Government . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


